राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत होगाव 
तालुक्यातील ३० गावे ( जि. बुलडाणा ) ग्रामीण 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.( शुद्धीपत्रक ) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.२७५/पापु-१३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल,लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०६ जून, २०१९ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.२७५/पापु-१३, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्र:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातर्गत 
शेगाव तालुक्‍यातील ३० गावे ( जि. बुलडाणा ) ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून सदर शासन निर्णयातील अट क्रमांक १ खालील प्रमाणे 
आहे. 


| सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी करावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर 
बंधनकारक राहील. योजना यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाने करावी, तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र.9 येथील 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब 
करावा. 


उपरोक्त अट क्रमांक १ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून सदर अट क्रमांक १ 
त्याऐवजी खालील प्रमाणे वाचावे. 


| सदर योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी करावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर 
बंधनकारक राहील. योजना यडास्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री जिल्हा परिषदेने 
करावी, तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र.9 येथील दि.१७ ऑक्टोबर, 
२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्नापे-२०१९/प्र.क्र.२७५/पापु-१३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०६०६१५३९५२३१२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Bain कयात पतली 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Apparao ठु ou- 
Saban e मता ene 15:59:14 +05'30' 

(रा. अ. साबणे) 


प्रति, 
१ 


AD 


Cc wv 


o~ 


पु 


nN ७. ४0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, अमरावती 

जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, भूजल'भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र -१, मुंबई 


१०) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
१२ 
१३) कार्यासन पापु-०४ व पापु-२० पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती (पापु-१३) 


संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


